ज्येष्ठ विधिज्ञ अँड. श्री. मनोज एस. मोहिते यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 

सायबर पोलीस ठाणे, मुंबई येथे दाखल 
गु.र.क्र.२६/२०२०, या गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या 
न्याय प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 
दाखल याचिकेच्या न्यायालयीन 
कामकाजासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-१२२०/प्र.क्र.१८९/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ०२ मार्च, २०२२ 


संदर्भ :- (१) विधी व न्याय विभाग, शासन पत्र क्र. ८५/क्रिम.जन/२०२०/'अ* शाखा,दि. २१.१२.२०२०. 
(२) वित्त विभाग,झासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. २९.०७.२०१५. 
(३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. १६.०६.२०१७. 
शासन निर्णय:- 
सायबर पोलीस ठाणे, मुंबई येथे दाखल गु.र.क्र.२६/२०२०, या गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या 
न्याय प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने विशोष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त ज्येष्ठ विधिज्ञ अंड. श्री. मनोज एस. मोहिते यांना खालीलप्रमाणे 
व्यावसायिक फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
3) प्रतिदिन सुनावणी फी - १,५०,०००/- (रुपये एक लाख पन्नास हजार फक्त) 
ब) विचारविनिमय फी - ५०,०००/- (रुपये पन्नास हजार फक्त) 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ ज्येष्ठ विधिज्ञ अँड. श्री. मनोज एस. मोहिते 
यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान 
करण्यात येणार नाही. 
२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधित प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून तपासून, 
प्रमाणित करून घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता 
संबंधित पोळीस उपायुक्त यांनी घ्यावी. 
३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य 
मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८-व्यावसायिक सेवा* या 
लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि 
मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


aa निर्णय क्रमांकः एसपीपी-१२२०/प्र.क्र.१८९/पोल-१० 


४. 


प्रस्तुत शासन निर्णय संदर्भ क्र. २ व ३ वरील वित्त विभागाचे शासन निर्णयानुसार मा. 


उच्च न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विठोष 
सरकारी अभियोक्त्यांना फी अदा करण्यासंदर्भात प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


दघ. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१५/.शीकीवचा85॥0[॥9.9०0.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०२१२१८३१५५२९ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत:- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by KISHOR SHYAMRAO BHALERAO 
IN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘HOME 
KISHOR SHYAMRAO 0००० 
2.5.4.20=a9c66c37cf4df25ecf07a096af23d69cb2e83d3 1 183e8f9d6 1db3 
pseudonym=8FC8C5F866BED3D1 99DFOFBB54195D870C94BBC2, 
B H A L E RAO INumber=94524AB889E2FA9E6BFESE1E5842688 1 BC36B968FFDOF 


45CE2D4BD3FF527DED2, cn=KISHOR SHYAMRAO BHALERAO. 
Date: 2022.03.02 12:19:59 +05'30" 


(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि), महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. पोलीस सह आयुक्त (गुन्हे), मुंबई 

३. वरीष्ठ पोलीस निरिक्षक, सायबर पोलीस स्टेशन, मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. अँड.श्री. मनोज एस. मोहिते,३०४, ३ रा मजला, ढोल-बीन-श्ीर, ६९/७१, जन्मभूमी 
मार्ग (घोगा इस्ट्रीट), फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 

८. विधी व न्याय विभाग (अ शाख), मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


